सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी 
क्रमांक-एक्स १, मुख्य लेखाशीर्ष “२२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण” या लेखाशीर्षातंर्गत 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जुले, 2098 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक,महिळला व बाल विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१९/प्र.क्र. १४/का-४, 
दि. १० एप्रिल, २०१८. 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुळे, २०१९. 
प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१९ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये विदिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या रकमास विधानमंडळाने मंजुरी दिली असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-०८ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र 
असाधारण भाग ४, दिनांके ४ जुले, २०१९ यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील दिनांक ८.७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० च्या माहे डिसेंबर अखेर 
पर्यंतचा नऊ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकुण 
वार्षिक तरतुदीच्या ६० % च्या मर्यादेत वितरित करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
२. त्यानुसार वित्त विभागाच्या सदर परिपत्रकातील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून तसेच 
नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन 
यांचे पालन करुन संबंधित योजनांबाबतचे निधी वितरणाचे/ खर्चास मान्यता देण्याचे आदेश स्वतंत्ररित्या संबंधीत 
कार्यासनानी निर्गमित करण्याच्या सूचना झासन पत्र क्रमांक-बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.२९/का.४, 
दिनांक ११/७/२०१९ च्या पत्रान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागातंर्गत मुख्य 
लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशीर्षाखाली अनुज्ञेय होणारा निधी वितरित करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण या लेखाशीर्षांतर्गत माहे डिसेंबर अखेर पर्यंतच्या ९ महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी वित्त विभागाच्या 
दिनांक ८.७.२०१९ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संबधित लेखाशीर्षाखाली सदर झासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र-६ मध्ये नमूद केल्यानुसार निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे हे राहतील 
त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय,पुणे यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील दिनांक ८.७.२०१९ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी 
सूचीतील बाबींची, केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन 
करावे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील दिनांक ८.७.२०१९ च्या परिपत्रकामधील 
तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०७१९१४४९३८६०३० असा आहे. सदरचा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
ग DN: c=I a, 00१ 
Lalsi ng oe ear 
254.2 e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1 
i 36447: 
R h d G serialN 5 9ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd22 
a mM C a n fa uJ a [ 04e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2019.08.07 12:12:15 +05'30' 
(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

3) महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 

४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ( आयुक्तालय, महिला व बाळ विकास,पुणे मार्फत) 

५) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ( आयुक्तालय, महिला व बाळ विकास,पुणे मार्फत) 
६) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
७) सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 

९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 

qo) सर्व तालुका कोषागार अधिकारी( आयुक्‍तालय, महिला व बाळ विकास,पुणे मार्फत) 

११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 

92) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१३) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाळ विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१४) निवड नस्ती-का-७अ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०१९/प्र.क्र. २९/का-७अ, दिनांक १९ जुलै, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता वित्त विभागाच्या दिनांक ८ जुले, २०१९ च्या 


शासन परिपत्रकानुसार वितरित करावयाच्या निधीचा तपशील 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव लेखाशीर्ष | अर्थसंकल्पिय | वितरित निधी | ६० टक्केच्या 
अंदाज मर्यादेत वितरित 
२०१९-२० करावयाचा निधी 
| १_| २ ३ he aH षु ति 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
| महिला व बाल कल्याण २२३५ २०७२ 
०१-वेतन ३२२५०० १०७५०० ८६००० 
०३ अतिकालिन भत्ता ६५३ २१७ १७४.८० 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १०६६ ८५४ 
११ Cancel प्रवास खर्च ४५०६ १५०२ १२०१.६० 
१३ कार्यालयीन खर्च ९५०२ ३१६७ २५३४.२० 
१४ भाडेपट्टी व कर ३५५३ ११८४ ९४७.८० 
१७ संगणक खर्च ३९८ १३२ १०६.८० 
२१ पुरवठा व सामग्री | 90 33 २७ 
२६ जाहिरात व प्रसिद्धी ४०० १३३ १०७ 
२८ व्यावसायिक सेवा 4o १६ १४ 
५० इतर खर्च २० & & 
५१ मोटार वाहने ३५ fF | Fg 
एकुण ३४४९१७ ११४९६७ ९१९८३.२० 
२ (०१)(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व | २२३५ २३२१ 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान(स्थानिक क्षेत्र) 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ८५९६८ २८६५६ २२९२४.८० 
३ (०१)(०४) महिला व बाल कल्याण | २२३५ २५९१ 
संचलनालय 
१७ संगणक खर्च ४५०० १५०० १२०० 
४ (२३)(०१)संरक्षण अधिकारी(अनिवार्य) । 2234 ॥८५७ 
०१-वेतन १५४३६३ ५१४०० ४२२१७.८० 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ४०० ३६९.२० 
११ देशातंर्गत प्रवास खर्च ३३०० ११०० ८८० 
१३ कार्यालयीन खर्च १००००० ३३३०० २६७०० 
१४ भाडेपट्टी व कर ४१७८ १३०० १२०६.८० 
१७ संगणक खर्च ७५५७ २५०० २०३४.२० 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ११०० १०५४ 
एकुण २७४२७० ९११०० ७३४६२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


Ramchandra Gujar ‘sn 


.5.4.20=¢: 
494¢1264477bf79d694, 


And 


षु (००)(०१) महात्मा गांधी प्रशिक्षण | 2234A032 
संस्था,पुणे या संस्थेचा विस्तार व 
विकास 
१७ संगणक खर्च ३०० | goo Zo 
२०-इतर प्रश्ञासकीय खर्च ४९४०० १६४०० १३२४० 
२१ पुरवठा व सामग्री ३०० f 900 Zo 
६ (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा | 22342242 
योजना(अनिवार्य) 
५०-इतर खर्च २४० ८० ६४ 
9 (09)(04) इमारतींची दुरस्ती २२३५ २२४१ 
२७ लहान बांधकामे २१०० ७०० ५६० 
Lalsing en 


ber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a714a015f521cb 
गा 


28fd2204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra G 


Date: 2019.08.07 12:14:08 +05'30° 


(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


